वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८ (भाग-२) 
नुसार वित्त विभागाच्या अधिपत्याखाली वस्तू व 
सेवा कर विभागासाठी विविध स्वरुपाच्या खर्चास 
मंजूरी देण्याचे वित्तीय अधिकार प्रदान 
करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-१०२०/२३८/प्र.क्र.७३/वि.प्र.-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :-१० मार्च, २०२१. 


वाचा : राज्यकर आयुक्त यांचे पत्र क्र.सहा.संचा.लेखा./आस्था-१०/विराआआकार्या/ संकीर्ण/ 
वित्तीय अधिकार/२०२०-२१/ब-२३, दि.२३ जुले,२०२०. 


प्रस्तावना :- 

दि. १ जुले, २०१७ पासून वस्तू व सेवा कर कायदा केंद्र व राज्य अशा दोन्ही ठिकाणी 
लागू होऊन त्याची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे. प्रशासनिक विभागाचे विभाग प्रमुख व 
राज्यकर आयुक्त ही दोन्ही पदे प्रधान सचिव या दर्जाची आहेत. अज्ञा परिस्थितीत राज्यकर 
आयुक्तांकडून सादर केलेल्या खर्चाचे प्रस्ताव पुनश्च प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणजेच समकक्ष 
दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी तपासणे संयुक्तिक नसल्याने प्रशासनिक विभागाला असलेले वित्तीय 
अधिकार कालानुरुप राज्यकर आयुक्त यांना पुनर्प्रदान करण्याची बाब विचाराधीन होती. 

त्यानुसार वित्त विभागाच्या अधिपत्याखाळीळ वस्तू व सेवा कर विभागासाठी वित्तीय 
अधिकार नियमावली, १९७८ भाग-२ मधील उपविभाग -१ मधील एकूण २ वित्तीय अधिकार, 
उपविभाग-२ मधील १२ वित्तीय अधिकार, उपविभाग-४ मधील १ वित्तीय अधिकार व उपविभाग- 
५ मधील एकूण २ वित्तीय अधिकारासंदर्भात प्रशासनिक विभागाला असलेले वित्तीय अधिकार 
कालानुरुप राज्यकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांना पुन:प्रदान करण्याची तसेच आवड्यकतेनुरुप 
अधिकारांच्या विकेंद्रीकरणाच्या तत्वानुसार विशोष राज्यकर आयुक्‍त, अपर राज्यकर आयुक्त, 
राज्यकर सहआयुक्त, राज्यकर उपायुक्‍त तसेच विभागप्रमुख यांना पुनर्प्रदान करण्याचीही बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

वित्त विभागाच्या अधिपत्याखालील राज्यकर आयुक्‍त, वस्तू व सेवा कर विभाग यांना 
वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८ भाग-२ अंतर्गत उपविभाग -१ मधील एकूण २ वित्तीय 
अधिकार या झासन निर्णया सोबतच्या परिशिष्ट - st Hea नमूद केल्यानुसार तसेच उपविभाग- 
२ मधील १२ वित्तीय अधिकार परिशिष्ट-ब मध्ये नमूद केल्यानुसार तसेच उपविभाग-४ मधील १ 
वित्तीय अधिकार परिशिष्ट- क मध्ये नमूद केल्यानुसार व उपविभाग-५ मधील एकूण २ वित्तीय 
अधिकार परिशिष्ट-ड मध्ये नमूद केल्यानुसार त्या त्या परिशिष्टातील नमूद अटींच्या अधिन 
राहून पुन: प्रदान करण्यात येत आहे. तसेच आवऱ्यकतेनुरुप अधिकारांच्या विकेंद्रीकरणाच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१०२०/२३८/प्र.क्र.७३/वि.प्र.-४ 


तत्वानुसार विशेष राज्यकर आयुक्‍त, अपर राज्यकर आयुक्‍त, राज्यकर सहआयुक्त, राज्यकर 
उपायुक्त यांना त्या-त्या परिशिष्टातील नमूद अटींच्या तसेच खालील अटींच्या अधीन राहून 
Gaya करण्यास याद्वारे शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


१) प्रदान करण्यात आलेल्या शाक्‍तींचा वापर संबंधित नियम, अटी व शार्ती विचारात 
घेऊन शासनाने प्रत्यक्षात उपलब्ध केलेल्या आर्थिक तरतूदीच्या अधीन राहून करणे 
आव्यक राहील. 

२) प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकाराचा पुरेपुर आणि जबाबदारीने वापर करणे 
आव्यक राहील. 

३) या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट- ब मधील प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय 
अधिकारांतर्गत मंजूरी आदेशा निर्गमित करण्यापूर्वी वस्तू व सेवा कर कार्यालयातील 
सहायक संचालक लेखा यांचे निधी उपलब्ध असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र घेणे 
आव्यक राहील. 

४ प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारांतर्गत निर्गमित करण्यात येणाऱ्या प्रत्येक 


आदेझाची प्रत्येकी एक प्रत वित्त विभागातील विक्रीकर प्रशासन-४, व्यय-७ व 
विनियम कार्यासनांना या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्टात नमूद अनुक्रमांकासह 
उल्लेख करुन पाठविण्यात याव्यात. 

५) प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारांचा जबाबदारीने वापर करण्यात येत 
असल्याचा आढावा राज्यकर आयुक्‍त यानी दर सहा महिन्यांनी घेणे आवश्‍यक 
राहील. 

६) प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारांचा दुरुपयोग केला जात असल्याचे 
दिसून आल्यास संबंधित अधिकारी शिस्तभंगाच्या कार्यवाहीस पात्र राहील. 


३. प्रस्तुत शासन निर्णय, वित्त विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र.११०/२०२१/व्यय-७, 
दि.०६/०१/२०२१ व अनौ.सं.क्र.१०/२०२१/विनियम, दि.०५/०१/२०२१ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

ह. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या htto://www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३०२१७०८५२३००५ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे हाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार देशानुसार व नावाने. 
Vijay Dattatraya 


Shinde ia : 
(वि. द. शिंदे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१०२०/२३८/प्र.क्र.७३/वि.प्र.-४ 


मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

राज्यकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर, 
विशेष राज्यकर आयुक्त, वस्तू व सेवा कर विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

qo) संचालक, ळेखा व कोषागारे, मुंबई 

११) वित्त विभाग (विनियम, व्यय-७, प्रशा-४), मंत्रालय, मुंबई, 

१२) निवड नस्ती, वि.प्र.-४, कार्यासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


AD 


AN 


9८ 


Cc 
ae 


an 


N &. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


vo 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक संकीर्ण-१०२०/२३८/प्र.क्र.७३/वि.प्र.४, दि. १० मार्च, २०२१ चे परिशिष्ट 
परिशिष्ट-अ 
मुंबई वित्तीय नियम, १९५९ अंतर्गत नियमांखाली प्रदान करण्यात आलेले वित्तीय अधिकार 


शासन निर्णय दि.९७.०४.२०१५ मधील भाग- पहिला, उपविभाग-एक 


क ee = uals iJ सध्याचे वित्तीय प्राधिकार प्रस्तावित वित्तीय प्राधिकार oo 
१ | कार्यालयासाठी | अक्र. ९०, (१) प्रशासनिक | (१) पूर्ण ater (१) राज्यकर | (९) पूर्ण अधिव १) कार्यालयातील एकंदर शासकिय कर्मचारी व 
जागा भाड्याने । नियम ११५ विभाग आयुक्‍त अधिकारी यांची संख्या व वर्ग ह्या संदर्भात ह्या 
घेण्यास ब भाडे (२) विथ (२)(अ) मुंबई, नवी मुंबई, (२) विशेष (२)(अ) मुंबई, नवी मुंबई, प्रयोजनांसाठी शासनाने विहित केलेल्या 
प्रदान करण्यास प्रमुख ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिचवड, राज्यकर ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिचवड, निकषानुसार कार्यालयासाठी भाड्याने 
मंजुरी देणे नागपूर, औरंगाबाद येथील आयुक्‍त, नागपूर, औरंगाबाद येथील घ्यावयाच्या जागेचे क्षेत्रफळ असले पाहीजे. 
प्रत्येक कार्यालयीन अपर राज्यकर | प्रत्येक कार्यालयीन २) "भाडे, दर आणि करास्वामित्वधन" या 
इमारतींसाठी प्रति महा रु आयुक्‍त व इमारतींसाठी प्रति महा रु तपशीलावर लेखाशिर्षाखाली आवश्यक तेवढ्या 
*१.०० लक्ष पर्यंत. शासनाने *१.०० लक्ष पर्यंत. निधिच्या उपलब्धतेच्या अधीन राहून. 
(ब) वरील अ व्यतिरिक्त अन्य | विभाग प्रमुख । (ब) वरील अ व्यतिरिक्‍त अन्य । ३) संबंधित कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक 
प्रदेशातील प्रत्येक कार्यालयीन । म्हणून घोषित | प्रदेशातील प्रत्येक कार्यालयीन बांधकाम विभग यांच्याकडून ईच्छित ठिकाणी 
इमारतींसाठी प्रति महा रु केलेले इमारतींसाठी प्रति महा रु शासकोय जागा उपलब्ध नसल्याबाबतचे 
*७५०,०००/- पर्यंत. अधिकारी *७५०,०००/- पर्यंत. प्रमाणपत्र मिळवावे. 

(३) प्रादेशिक । (३)(अ) वरोल (२) अ येथे (३) राज्यकर | (३)(अ) वरील (२) अ येथे ४) ज्या प्रकरणी जशी आवश्यकता राहील त्याप्रमाणे 
कार्यालय | नमूद प्रदेशांतील प्रत्येक सहआयुक्त, | नमूद प्रदेशांतील प्रत्येक कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
प्रमुख कार्यालयीन इमारतींसाठी प्रति कार्यालयीन इमारतींसाठी प्रति विभाग आणि / किंवा संबंधित जिल्हाचे 

महा रु *५०,०००/- पर्यंत महा रु *५०,०००/- पर्यंत जिल्हाधिकारी किंवा सामान्य प्रशासन विभाग 
(ब) वरील अ व्यतिरिक्‍त अन्य (ब) वरील अ व्यतिरिक्त अन्य यांच्याकडून जागेचे भाडे आणि / किंवा 
प्रदेशातील प्रत्येक कार्यालयीन प्रदेशातील प्रत्येक कार्यालयीन भाड्याचा दर ATA असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र 
इमारतींसाठी प्रति महा रु इमारतींसाठी प्रति महा रु मिळवावे. 

*34,000/- पर्यंत #34 000/- पर्यंत ५) "कार्यालयीन जागा" या संज्ञेमध्ये व्यबस्थापनेच्या 

(४) कार्यालय | (४) प्रत्येक कार्यालयो (४) राज्यकर | (४) प्रत्येक कार्यालयो दष्टीने आवश्यक असलेली मोकळी जागा, 

प्रमुख | इमारतींसाठी प्रति महा रु उपआयुक्त  । इमारतींसाठी प्रति महा रु गॅरेज, डेपो, भांडार / भांडारे, गोदाम / गोदामे 
*२०,०००/- पर्यंत *२०,०००/- पर्यंत यांचा अंतर्भाव राहील. 

६) भाड्याने घेतलेल्या जागेबाबत विभागाने दर ३ 
वर्षाने आढावा घ्यावा. 


(* सर्व करांव्यतिरिक्‍त) 


(* सर्व करांव्यतिरिक्‍त) 


६०,०००/- पर्यंत 


अ.क्र. मिकी शक्तीचे वण Tia अ.क्र. व पध्याचे वित्तीय प्राधिकार प्रस्तावित वित्तीय प्राधिकार a. 
नियम 
२ जडवस्तू सं अक्र. २२, । (१) प्रशासनिक विभाग | (१) पूर्ण अधिव (१) राज्यकर आयुक्‍त | (१) पूर्ण अधिव १) सर्वसाधारण अटोंचे आणि कार्यपध्दतीचे 
निरुपयोगी वस्तू fear | नियम १४६ (२) विभाग प्रमुख (२) प्रत्येक प्रकरणी | (२) विशेष राज्यकर | (२) प्रत्येक प्रकरण अनुपालन करण्यात यावे. 
करणे रु २.०० लक्ष पर्यंत | आयुक्‍त, अपर रु २.०० लक्ष पर्यंत । २) विभाग प्रमुख त्यांच्या स्वत:च्या 
राज्यकर आयुक्‍त व कार्यालयातील प्रशासन / लेखाविषयक 
शासनाने विभाग कार्यभार सांभाळणाऱ्या राजपत्रित 
प्रमुख म्हणून घोषित अधिकाऱ्याला या शक्‍ती पुन:प्रदान करु 
केलेले अधिकारी शकतील 
(३) प्रादेशिक कार्यालय । (३) प्रत्येक प्रकरणी | (३) राज्यकर (३) प्रत्येक प्रकरण 
प्रमुख रु १.२५ लक्ष पर्यंत | सहआयुक्त रु १.२५ लक्ष पर्यंत 
(४) कार्यालय प्रमुख । (४) प्रत्येव (४) राज्यकर (४) प्रत्येक प्रकरण 
प्रकरणी रु उपआयुक्त रु ६०,०००/- पर्यंत 


शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक संकीर्ण-१०२०/२३८/प्र.क्र.७३/वि.प्र.४, दि. १० मार्च, २०२१ चे परिशिष्ट 
परिशिष्ट-ब 


महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च नियम, १९६५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेले वित्तीय अधिकार 


शासन निर्णय दि. ९७.०४.२०१५ मधील भाग- पहिला, उपविभाग-दोन 


अ. rete शकत वेत्तीय अ.क्र. सध्याचे वित्तीय प्राधिकार प्रस्तावित वित्तीय प्राधिकार (a See 
क्र वर्णन व नियम 
g कस्मिक खर्चास | अ.क्र. १, (१) प्रशासनिक | (१) स्वत:च्या कार्यालयासाठी | (१) राज्यकर । (९) स्वत:च्या कार्यालयासाठी | १. अर्थसंकल्पात निधी उपलब्ध असला पाहिजे. 
मंजुरी देणे (महाराष्ट्र | नियम-२ ब | विभाग प्रतिवर्षी र ५.०० लक्ष पर्यंत | आयुक्‍त प्रतिवर्षी रु ५.०० लक्ष पर्यंत | २. आखून दिलेली कार्यपध्दती ब सर्वसाधारण 
आकस्मिक खर्च (२) विभ (२) व (३) (२) विशेष (२) व (३) आदेशाचे अनुपालन करण्यात यावे. 
नियम, १९६५ मधील प्रमुख (अ) स्वत:च्या राज्यकर (अ) स्वत:च्या ३. संबंधित विभागाच्या प्रशासन शाखेचे प्रभारी अपर 
नियम १९, परिशिष्ट- कार्यालयासाठी प्रतिवर्षी रु । आयुक्‍त, अपर | कार्यालयासाठी प्रतिवर्षी रु राज्यकर आयुक्‍त / राज्यकर सहआयुक्त यांना 
४ मधील आकस्मिक ३.०० लक्ष पर्यंत राज्यकर ३.०० लक्ष पर्यंत राज्यकर आयुक्‍त हे अधिकार पुन: प्रदान करु 
खर्चाच्या बाबींची (ब) त्यांच्या नियंत्रणाखालील | आयुक्‍त व (ब) त्यांच्या नियंत्रणाखालील शकेल. 
यादी सोबत जोडली कार्यालयांकरिता प्रतिवर्षी रु। शासनाने कार्यालयांकरिता प्रतिवर्षी री । ४. "आकस्मिक खर्च (वरखर्च)" यामध्ये एक कार्यालय 
आहे.) २.०० लक्ष पर्यंत विभाग प्रमुख | २.०० लक्ष पर्यंत म्हणून कार्यालयाच्या व्यबस्थापनेच्या दृष्टीने 
म्हणून घोषित आनुषंगिक असलेल्या उदा. सर्वसाधारणपणे पुस्तके 
केलेले ब नियतकालिके यांची खरेदी, लेखनसामग्रीची 
अधिकारी खरेदी इत्यादी किरकोळ दैनंदिन खर्चाचा समावेश 
(३) राज्यकर होतो. 
(३) प्रादेशिव सहआयुक्त टीप:- आकस्मिक खर्चाच्या बाबींची ढोबळ यादी 
कार्यालय (सहपत्र-४) सोबत जोडली आहे. सदर यादी उदाहरण 
प्रमुख स्वरुप असून ती सर्वसमावेशक नाही. 
(४) कार्यालय | (४) स्वत:च्या कार्यालयासाठी | (४) राज्यकर । (४) स्वत:च्या कार्यालयासाठी 
प्रमुख प्रतिवर्षी रु १.२५ लक्ष पर्यंत । उपआयुक्त  । प्रतिवर्षी रु १.२५ लक्ष पर्यंत 


अ. वत्तीय शकत वेत्तीय अ.क्र. सध्याचे वित्तीय प्राधिकार प्रस्तावित वित्तीय प्राधिकार a. 01 
क्र वर्णन व नियम 
२ । परिषद, समिती, अ.क्र. १० (१) प्रशासनिक | (१) पूर्ण अधिकार (अटींच्या | (१) राज्यकर | (९) पूर्ण अधिकार (अटींच्या | १ निधी उपलब्ध असला पाहिजे ब उपलब्ध निधीच्य 
आयोग, निकाय नियम- विभाग शिथिलीकरणासह) आयुक्‍त शिथिलीकरणासह) मर्यादेतच आदेश असले पाहिजेत. 
यांच्या सभासदांना । ३१(अ)(एक) । (२) विभाग |), (३) व (४) रु (२) विशेष (2), (३) व (४) रु २५०/- । २. बैठकोचे कामकाज बराच वेळ चालण्याचे अपेक्षित 
तसेच कार्यालयीन प्रमुख २५०/- पर्यंत प्रतिव्यक्‍ती राज्यकर पर्यंत प्रतिव्यक्ती असावे. 
औपचारिक आयुक्‍त, अपर ३. फक्त चहा, Hal, सौम्य पेये देण्यात याबीत, ज्या 
बैठकीतील सदस्यांना राज्यकर प्रसंगी बैठक ३ तासांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी 
दिलेल्या आयुक्‍त व चालण्याची शक्‍यता असेल अशावेळी चहाबरोबर 
अल्पोपहाराच्या शासनाने फराळांचे पदार्थ/भोजन देता येतील. तथापि, 
खर्चास मंजुरी देणे. विभाग प्रमुख याबाबतचा खर्च प्रति व्यक्तीस रु २५०/- पेक्षा 
म्हणून घोषित जास्त असता कामा नये. 
केलेले 
अधिकारी 
(३) प्रादेशिव (३) राज्यकर 
कार्यालय सहआयुक्त 
प्रमुख 
(४) कार्यालय (४) राज्यकर 
प्रमुख उपआयुक्त 


अ. oe | शक्तीचे AU वत्तीय अ.क्र. पध्याचे वित्तीय प्राधिकार प्रस्तावित वित्तीय प्राधिकार |... 

क्र. व नियम 

३ वः य अ.क्र. 20-87, | (९) शासनाचे सचिव | (९) ब (२) प्रत्येक प्रसंगी | (१) राज्यकर आयुक्‍त । (९) ब (२) प्रत्येव १. निधी उपलब्ध असला प 
केलेल्या नियम (2) रु ३७४००८ | रु ३०,०००/- प्रसंगी रु ३०,०००/- | २. सदर खर्चाच्या रकमा संक्षिप्त देयकावर काढता 
राज्यस्तरीय/क्षेत्रीय/ RAT) | ६७,००० ग्रेड वेतन | पर्यंत @ विशेष राज्यकर | पर्यंत येतील 
विभागीय बैठकींना रु ८९०० पेक्षा कमी आयुक्‍त, अपर ३. पूर्वीच्या संक्षिप्त देयकाचे तपशिलवार देयक 
उपस्थित राहणाऱ्या नसलेल्या त्र वतत सादर केल्याशिवाय पुढील प्रसंगी संक्षिप्त 
अभ्यागतांवरील वेतनश्रेणीत वेतन शासनाने विभाग प्रमुख देयकावर रक्‍कम काढण्यास अनुज्ञेयता 
अतिथ्यापोटी खर्च घेणारे विभाग प्रमुख म्हणन घोषित केलेले असणार नाही. 
मंजूर करणे (ज्यांना आतिथ्य अधिकारी ४. सदर बैठका, परिषदा, या वस्तू ब सेवा कर 

भत्त्यांमधून खर्च यासंबंधिच्या असव्यात. 
करता येत नाही 
असे). 

४  । कार्यालयाव अ.क्र. १४, । प्रशासनिक विभाग | त्यांच्या नियंत्रणाख राज्यकर आयुक्‍त त्यांच्या १. बृहन्मुंबईतील कार्यालयातील दूरध्वनीच्य 
दूरध्बनी (दूरध्वनी नियम ६२ कार्यालयांकरिता नियंत्रणाखालील बाबतीतील आदेश सामान्य प्रशासन विभाग व 
यंत्राच्या खरेदीसह) दूरध्वनीच्या बाबतीत पूर्ण कार्यालयांकरिता वित्त विभाग यांच्या विचारविनिमयाने काढण्यात 
मंजूर करणे अधिकार दूरध्बनीच्या बाबतीत यावेत. 

पूर्ण अधिकार 

रि करकोळ बांधकाम अक्र. १६, (१) प्रशासनिक (१) प्रत्येक प्रकरणी रु । (९) राज्यकर आयुक्‍त | (९) प्रत्येक प्रकरणी | ९१. लाकडी दालनाचे कामासाठी संस्थेची निवड 
अधिकाऱ्यांसाठी किंवा | नियम ६४ विभाग ४.०० लक्ष पर्यंत रु ४.०० लक्ष पर्यंत विहित प्रक्रियेचा अवलंब करुन केलेली 
कार्यालयाच्या (२) विभाग प्रमुख | (२) प्रत्येक वर्षासाठी रा। (२) विशेष राज्यकर | (२) प्रत्येक वर्षासाठी असावी 
गरजेसाठी लाकडी २.०० लक्ष पर्यंत आयुक्‍त, अपर रु २.०० लक्ष पर्यंत । २. अशा कामासाठी खर्च हा कार्यालयीन खर्च या 
दालने बनविण्याच्या राज्यकर आयुक्‍त व लेखाशिर्षातून भागविण्यात यावा. 
आणि दुरुस्तीच्या शासनाने विभाग प्रमुख ३. अशा खर्चासाठी निधी उपलब्ध असावा. 
खर्चास मंजुरी देणे व म्हणून घोषित केलेले ४. विभागप्रमुखांना त्यांच्या स्वत:च्या 
त्या प्रयोजनासाठी अधिकारी कार्यालयातील प्रशासन / लेखाविषयक 
रकमांचे नियत वाटप (३) प्रादेशिव (३) प्रत्येक वर्षासाठी रु । (३) राज्यकर (३) प्रत्येक वर्षासाठी कार्यभार सांभाळणाऱ्या राजपत्रित 
करणे. कार्यालय प्रमुख १.०० लक्ष पर्यंत सहआयुक्त रु १.०० लक्ष पर्यंत अधिकाऱ्याला हे अधिकार पुन:प्रदान करता 

(४) कार्यालय प्रमुख | (४) प्रत्येक वर्षासाठी रु| (४) राज्यकर (४) प्रत्येक वर्षासाठी येतील. 
४०,०००/- पर्यंत उपआयुक्त रु ४०,०००/- पर्यंत 


अ. Peers शक्तीचे वण वेत्तीय अ.क्र. सध्याचे वित्तीय प्राधिकार प्रस्तावित वित्तीय प्राधिकार शिका 
क्र व नियम 
६ | ओ त्यांच्या स्वत:च्या | अक्र. १८, (१) प्रशासनिक | (१) पूर्ण अधिकार (१) राज्यकर (१) पूर्ण अधिकार १) "कार्यालयीन खर्च" या शिर्षाखाली मंजूर केलेल्य 
कार्यालयातील आणि | नियम ६८ विभाग आयुक्‍त अनुदानातून खर्च भागविण्यात यावा. 
त्यांच्या दुय्यम २) विभाग प्रमुख त्यांच्या स्वत:च्या कार्यालयातील 
कार्यालयातील (२) विभाग । (२) व (३) प्रतिवष (२) विशेष (२) व (३) प्रतिवष प्रशासन/लेखाविषयककार्यभार सांभाळणाऱ्या राजपत्रित 
उष्मानिवारक प्रमुख प्रति कार्यालय रु राज्यकर प्रति कार्यालय रु अधिकाऱ्याला ह्या शक्‍ती पुन: प्रदान करु शकतील. 
साधनसामग्रीसाठी २५,०००/- पर्यंत आयुक्‍त, अपर |। २५,०००/- पर्यंत 
(वातानुकुलित संयंत्र राज्यकर आयुक्‍त 
नव्हे, कुलर यंत्र, वब शासनाने 
वाळ्याचे पडदे इत्यादी विभाग प्रमुख 
) खर्च मंजूर करणे म्हणून घोषित 
केलेले अधिकारी 
(३) प्रादेशिव (३) राज्यकर 
कार्यालय सहआयुक्त 
प्रमुख 
(४) कार्यालय | (४) प्रतिवर्षी प्रति (४) राज्यकर | (४) प्रतिवर्षी प्रति 
प्रमुख कार्यालय रु ७,५००/- । उपआयुक्त कार्यालय रु ७,५००/- 
पर्यंत पर्यंत 


अ. 1.00) शक्तीचे वण वत्तीय अ.क्र. सध्याचे वित्तीय प्राधिकार प्रस्तावित वित्तीय प्राधिकार a. "| 
क्र व नियम 
७ | शासकोय वाहनांच्या । अक्र. १९, (१) प्रशासनिक | (१) पूर्ण अधिकार (१) राज्यकर (१) पूर्ण अधिकार १) खर्च मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
देखभालीवरील, ती नियम ६९ विभाग आयुक्‍त २) जर वाहन शासकोय कार्यशाळेत दुरुस्त करण्यात आले 
सुस्थितीत ठेवण्यासाठी (२) विभाग । (२) व (३) (२) विशेष (२) ब (३) नसेल तर प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, औद्योगिक 
आणि त्तांच्या प्रमुख (अ) पेट्रोलवर राज्यकर (अ) पेट्रोलवर प्रशिक्षण संस्था, तंत्रनिकेतन संस्था, जलसंपदा, 
दुरुस्तीसाठीच्या खर्चास चालणाऱ्या प्रत्येक आयुक्‍त, अपर | चालणाऱ्या प्रत्येक सार्बजनिक बांधकाम विभागाचे यांत्रिक विभागातील 
मंजुरी देणे [पेट्रोल, वाहनासाठी प्रतिवर्षी रु | राज्यकर आयुक्‍त | वाहनासाठी प्रतिवर्षी रु कार्यकारी अभियंता आणि कृषि ब पदुम विभागातील 
डिझेल, इंजिन ऑईल ५०,०००/- पर्यंत ब शासनाने ५०,०००/- पर्यंत प्रादेशिक दुग्ध शाळा अभियंता, कृषि अभियंता, अधीक्षक, 
यांवरील खर्चाचा (या (ब) डिझेलवर विभाग प्रमुख  । (ब) डिझेलवर शासकोय परिवहन सेवा यांनी (या विषयीचा) खर्च वाजवी 
शक्तीच्या वर्णनात) चालणाऱ्या प्रत्येक म्हणून घोषित । चालणाऱ्या प्रत्येक असल्याबद्दल प्रमाणित केलेले असले पाहिजे. सदर 
अंतर्भाव राहणार वाहनासाठी प्रतिवर्षी रु | केलेले अधिकारी | वाहनासाठी प्रतिवर्षी रु अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या स्वत:च्या कार्यालयाप्रमाणे अन्य 
नाही.] (३) प्रादेशिक | ६०,०००/- पर्यंत (३) राज्यकर ६०,०००/- पर्यंत शासकोय कार्यालयाच्या गरजेप्रमाणे तपासणीअंती 
कार्यालय सहआयुक्त तातडीने असे प्रमाणपत्र द्यावे. 
प्रमुख ३) कार्यपध्दती विषयक नियमांचे आणि इतर सर्वसाधारण 
(४) कार्यालय | (४) (४) राज्यकर | (४) निर्देशांचे अनुपालन करण्यात यावे. 
प्रमुख (अ) पेट्रोलवर उपआयुक्त (अ) पेट्रोलबर ४) खर्चात काटकसर करण्यासंबंधीत वेळोवेळी काढलेल्या 
चालणाऱ्या प्रत्येक चालणाऱ्या प्रत्येक आदेशांचे अनुपालन करण्यात यावे. 
वाहनासाठी प्रतिवर्षी रु वाहनासाठी प्रतिवर्षी रा | ५) टायर, ट्यूब, बेंटरी इत्यादी बदली करण्यासाठी येणाऱ्या 
१५,०००/- पर्यंत १५,०००/- पर्यंत खर्चाचा या शक्तीच्या वर्णनामध्ये अंतर्भाव राहील. 
(ब) डिझेलवर (ब) डिझेलवर ६) विभाग प्रमुख त्यांच्या स्वत:च्या कार्यालयातील 
चालणाऱ्या प्रत्येक चालणाऱ्या प्रत्येक प्रशासन/लेखाविषयक कार्यभार सांभाळणाऱ्या राजपत्रित 
वाहनासाठी प्रतिवर्षी रु वाहनासाठी प्रतिवर्षी रु अधिकाऱ्याला ह्या शक्‍ती पुन:प्रदान करु शकतील. 
१३,५००/- पर्यंत १३,५००/- पर्यंत 


अ. rete शक्‍त वेत्तीय अ.क्र. सध्याचे वित्तीय प्राधिकार प्रस्तावित वित्तीय प्राधिकार a 0 | 

क्र वर्णन व नियम 

८ याव अ.क्र. २९, (१) प्रशासनिक (१) पूर्ण अधिकार । (९) राज्यकर (१) पूण १) सदर खर्च उपलब्ध निधीतून करण्यात यावा. 
निकडीच्या प्रकरणी । नियम ७९ विभाग आयुक्‍त अधिकार २) ज्या ठिकाणी शासकीय मुद्रणालय आहे परंतु ते छपाईचे काम 
(देवनागरीत/इंग्रजीत हाती घेण्यास आणि आवश्यक त्या मुदतीत पूर्ण करण्यास 
/ 3a) मुद्रणाचे (२) विभाग प्रमुख । (२) प्रतिवर्षी रु १.०० | (२) विशेष (२) प्रतिवर्षी रु असमर्थ असेल अशा परिस्थितीत खाजगी मुद्रणालयाकडे 
काम स्थानिक लक्ष पर्यंत राज्यकर १.०० लक्ष पर्यंत (छपाईचे) काम सोपविण्यापूर्बी त्या (शासकीय मुद्रणालयाच्या) 
खाजगी आयुक्‍त, अपर व्यबस्थापकाकडून वस्तुस्थितीदर्शक प्रमाणपत्र प्रापत करुन 
मुद्रणालयामार्फत राज्यकर आयुक्‍त घ्यावे. मागणी पाठविण्याच्या दिनांकापासून ५ दिवसांत असे 
करुन घेणे ब शासनाने प्रमाणपत्र देण्यास किंबा (ते) नाकारण्यामध्ये शासकीय 

बिभाग प्रमुख मुद्रणालयाला अपयश आल्यास शासकीय मुद्रणालयायाने ना 
म्हणून घोषित हरकत प्रमाणपत्र दिले आहे असे गृहित धरुन संबंधित विभाग 
केलेले अधिकारी प्रमुख/प्रादेशिक कार्यालय/कार्यालय प्रमुख यांना वित्तीय 

(३) प्रादेशिव (३) प्रतिवर्षी रु (३) राज्यकर (३) प्रतिवर्षी रु मर्यादेच्या आणि इतर विहित अटींच्या अधीन राहून खाजगी 

कार्यालय प्रमुख २५,०००/- पर्यंत सहआयुक्‍त २५,०००/- पर्यंत मुद्रणालयाकडे छपाईचे काम सोपविण्याची मुभा राहील. 

(४) कार्यालय प्रमुख । (४) प्रतिवर्षी रु (४) राज्यकर (४) प्रतिवर्षी रा। ३) सदर अधिकार आयुक्त यांना त्यांच्या कार्यालयातील प्रशासन 

२०,०००/- पर्यंत उपआयुक्त २०,०००/- पर्यंत कार्यभार सांभाळणाऱ्या राज्यकर सहआयुक्त / अपर राज्यकर 
आयुक्‍त यांना पुन: प्रदान करता येतील. 

९ | त्यांच्या स्वत:च्या अ.क्र. ३५, (१) प्रशासनिक (१) पूर्ण अधिकार । (१) राज्यकर (१) पू १) आवश्यक अर्थसंकल्पीय तरतूद उपलब्ध असली पाहीजे. 
कार्यालयातील आणि | नियम ८९ विभाग आयुक्‍त अधिकार २) नेहमीच्या कार्यपध्दतीचे आणि सर्वसाधारण निर्देशांचे अनुपालन 
दुय्यम कार्यालयातील (२) विभाग प्रमुख । (२) व (३) प्रतिवर्षी | (२) विशेष (२) व (३) करण्यात यावे. 
फर्निचरच्या रु ८०,०००/- पर्यंत | राज्यकर प्रतिवर्षी रु ३) आयुक्त त्यांच्या स्वत:च्या कार्यालयातील प्रशासन कार्यभार 
दुरुस्तीला मंजुरी देणे आयुक्‍त, अपर | ८०,०००/- पर्यंत सांभाळणाऱ्या अपर राज्यकर आयुक्‍त / राज्यकर सहआयुक्‍त 

राज्यकर आयुक्‍त यांना हे अधिकार पुन: प्रदान करता येतील. 
ब शासनाने 
विभाग प्रमुख 
म्हणून घोषित 
केलेले अधिकारी 
(३) प्रादेशिव (३) राज्यकर 
कार्यालय प्रमुख सहआयुक्त 
(४) कार्यालय प्रमुख | (४) प्रतिवर्षी रु (४) राज्यकर  । (४) प्रतिवर्षी रु 
८,०००/- पर्यंत उपआयुक्‍त ८,०००/- पर्यंत 


wm 


अ. वत्तीय शक्तीचे वत्तीय अ.क्र. पध्याचे वित्तीय प्राधिकार प्रस्तावित वित्तीय प्राधिकार a 
क्र वर्णन व नियम 
१० | नव्याने निर्माण अ.क्र. ३७, (१) प्रशासनिक विभाग । (९) पूर्ण अधिकार (१) राज्यकर आयुक्‍त । (१) पूर्ण अधिकार १) प विहित प्रमाणीकृत आकारम 
केलेल्या नियम ९० (२) विभाग प्रमुख (२) व (३) (२) विशेष राज्यकर | (२) ब (३) असावे. जेथे दुय्यम कार्यालयासाठी 
कार्यालयासाठी आणि (अ) जुन्या आयुक्‍त, अपर (अ) जुन्या कार्यालयाच्या आवश्यक फर्निचरसंबंधी प्रमाणक विहित 
जुन्या कार्यालयासाठी कार्यालयाच्या संदर्भात | राज्यकर आयुक्‍त व | संदर्भात पूर्ण अधिकार करण्यात आले नसेल तेथे ते महाराष्ट्र 
फर्निचर आणि पूर्ण अधिकार शासनाने विभाग प्रमुख | (ब) नव्याने निर्माण सार्वजनिक बांधकाम विभाग नियम 
जडवसतुसंग्रहाच्या (ब) नव्याने निर्माण म्हणून घोषित केलेले । केलेल्या प्रत्येक पुस्तिकेच्या परिशिष्ट २६ मध्ये विहित 
इतर वस्तू विकत केलेल्या प्रत्येक अधिकारी कार्यालयासाठी प्रतिवर्षी केलेल्या फर्निचरच्या प्रमाणाच्या धर्तीवर 
घेण्यासाठी मंजुरी (३) प्रादेशिक कार्यालय | कार्यालयासाठी प्रतिवर्षी | (३) राज्यकर रु १.०० लक्ष पर्यंत आणि अशा (दुय्यम) कार्यालयातील प्रत्यक्ष 
देणे प्रमुख रु १.०० लक्ष पर्यंत  । सहआयुक्त कर्मचारीवृंदाची संख्या विचारात घेऊन, 
(४) कार्यालय प्रमुख  । (४) जुन्या (४) राज्यकर (४) जुन्या कार्यालयाच्य निश्‍चित करावे. 
संस्थांचे प्रमुख कार्यालयाच्या संदर्भात | उपआयुक्त संदर्भात प्रतिवर्षी रु आवश्यक तो निधी उपलब्ध असला 
प्रतिवर्षी रु २५,०००/- २५,०००/- पर्यंत. पाहीजे. 
पर्यंत. ) नेहमीची कार्यपध्दती आणि इतर 


सर्वसाधारण निर्देशांचे अनुपालन करण्यात 
यावे. 

सदर अधिकार पुन: प्रदान करता येणार 
नाहीत. 


मुंबई वित्तीय नियम, १९५९ अंतर्गत नियमांखाली प्रदान करण्यात आलेले वित्तीय अधिकार 


शासन निर्णय दि. ९७.०४.२०१५ मधील उपविभाग-दोन 


अ. poe शक्तीचे वण वत्तीय अ.क्र. व पध्याचे वित्तीय प्राधिकार प्रस्तावित वित्तीय प्राधिकार 01. es 
क्र नियम 
११ | वस्तू ब सेवा कर अ.क्र. १३, (१) प्रशासनिक | (१) पूर्ण अधिकार | (९) विशेष राज्यकर आयुक्‍त | (१) आवबश्यकतेनुस १) खर्च मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
विभागासाठी वाहन नियम ६० व ६१ विभाग जास्तीत जास्त १० २) भाड्याने घेण्यात येणारी aed कार्यालयीन 
आढाव्यामध्ये मंजूर वाहने निकडीच्या कामासाठी स्टाफ कार किंवा एस यु 
वाहन संख्येपेक्षा (२) विध (२) व (३) प्रतिवर्ष | (२) क्षेत्रिय अपर राज्यकर । (२) आवश्यकतेनुस व्ही या प्रकारातील असतील. 
अधिक वाहने, $a प्रमुख रु ६०,०००/- पर्यंत | आयुक्त यांना मुंबई बाहेरील | प्रत्येकी जास्तीत जास्त | ३) वाहन पुरवठा करण्यासाठी पुरवठादाराची निवड 
बिल, अन्वेषण इ. (३) प्रादेशिव क्षेत्रीय कार्यालय व ५ वाहने विहीत पद्धतीने शासनमान्य दर करारावर वाहन 
कामासाठी कार्यालय क्षेत्राअंतर्गत येणारी विभागीय पुरवठा करणाऱ्या खाजगी पुरवठादाराकडून 
भाडेतत्वावर घेण्यास प्रमुख व इतर कार्यालये घेण्यास मान्यता असेल. 
व खर्चास मंजूरी देणे (४) कार्यालय | (४) प्रतिवर्षी रु ४) वाहने भाडे तत्वावर घेण्यासाठी निवडण्यात 
प्रमुख २०,०००/- पर्यंत येणाऱ्या सेवा पुरवठादाराचे दर वित्त विभाग, 
शासन निर्णय क्र. वाहन-१०००/ प्र.क्र.६५/ 
२००१/ विनियम, दि. १०.०९.२००१ मध्ये नमूद 
राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय समितीने निश्‍चित 
केलेल्या दर करार दरांहून कमी राहतील व 
खर्चात बचत होईल, याबाबतची दक्षता विशेष 
राज्यकर आयुक्‍त व क्षेत्रीय अपर राज्यकर 
आयुक्त, वस्तू ब सेबा कर विभाग यांनी घ्यावी. 
५) सदर खर्च कंत्राटी सेवा या लेखा शिर्षाखाली त्या 


त्या वित्तीय वर्षात उपलब्ध अनुदानातून 
भागविण्यात येईल. 


महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च नियम, १९६५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेले वित्तीय अधिकार 


वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ 
भाग - पहिला 
उपविभाग - दोन 


भाग पहिला, उपविभाग - दोन 


अ.क्र. नियम [eee हाते | शक्तीचे वण सध्याचे वित्तीय प्राधिकार प्रस्तावित वित्तीय प्राधिकार a शा 
क्रमांक 
(१) (२) (३) (४) (५) (४) (५) (६) 
१२ नियम ७६ |। नवीन संगणक यंत्रणा खरेदी । (९) प्रशासनिक विभाग | (१) पूर्ण अधिकार (स्तंभ । (१) राज्यकर आयुक्‍त व | (१) रू. १०.०० लक्ष | ९) अर्थसंकल्पीय तरतूद उपलब्ध असली पाहिजे. 

२७-अ करणे आणि/किंवा सध्या - ६ मधील अट क्र.२ ब | विशेष राज्यकर पर्यंत २) प्रशासनिक विभाग किंवा त्यांच्या नियंत्रणाखालील 
उपलब्ध असलेल्या संगणक ३ च्या अधीन ) आयुक्‍त कार्यालयासाठी करावयाची संगणक यंत्रणेची खरेदी 
यंत्रणेत बाढ/ई-गव्हर्नन्स यंत्रणा | (२) विभाग प्रमुख (२) रू. ४.०० लक्ष पर्यंत | (२) अपर राज्यकर (२) रु ४.०० लक्ष संचालक (माहिती तंत्रज्ञान) यांच्या सल्ल्याने ब त्यांनी 
इ. त्याची श्रेणीवाढ करण्यास आयुक्त व समकक्ष  । पर्यंत वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार करावी. 
मंजुरी देणे. तसेच त्यासाठी अधिकारी ३) सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णय सीओएम- 
आवश्यक असणारी (३) प्रादेशिव (३) रू. २.०० लक्ष पर्यंत | (३) राज्यकर (२) रू. २.०० लक्ष १००१/प्र.क्र.१७४/०१/३९,दि.२९.१०.२००१ व सामान्य 
वातानुकुलित यंत्रणेची मांडणी | कार्यालय प्रमुख सहआयुक्त व समकक्ष | पर्यंत प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रं, मातंस२०११/ प्र.क्र.१२५/ 
ब देखभाल दुरूस्ती. अधिकारी ३९, दि.२३.०९.२०११ या आदेशातील तरतूदी ब वेळोवेळी 


या आदेशांत केलेल्या सुधारणा यांचे पालन करणे 
आवश्यक असेल. 

४) नवीन यंत्रणेची एकूण किंमत (आवश्यक किरकोळ 
नागरी बांधकामे, आवश्यक संगणक war आणि 
सॉफ्टवेअर पॅकेजेससाठीचे प्रारंभिक स्वामीत्वधन धरुन) 
रू.२०.०० Mata जास्त असता कामा नये. तसेच 
उपलब्ध यंत्रणेत करावयाची वाढ अथवा सुधारणा 
यासाठीचा खर्च रू.४.०० लक्षांपेक्षा जास्त असता कामा 
नये. 

५) एन.आय.सी. द्वारे उपलब्ध केल्या जाणाऱ्या विनाशुल्क 
सुविधांचाही फायदा घेण्यात यावा. 

६) संगणक ऑपरेटर, डेटा एन्ट्री ऑपरेटर, इ. नवीन पदे 
निर्माण करण्यात येऊ नयेत. 


अ.क्र. 


नियम 
क्रमांक 


विळा शक्तीचे वण 


सध्याचे वित्तीय प्राधिकार 


प्रस्तावित वित्तीय प्राधिकार 


an. ae 


७) योग्य ते सेवा संविदा करार करण्यात यावेत. 

८) संगणक यंत्रणेतील कॉम्प्युटर सर्व्हर ब लॅन साठी 
उपयुक्‍त स्विचेस आणि रॉऊटर्ससाठी वातानुकुलित 
यंत्रणा आवश्यक आहे. 

९) वातानुकुलित यंत्रणेची खरेदी विहित कार्यपद्धतीनुसार 
करण्यात यावी. 

१०) संगणक यंत्रणेची ब वातानुकुलित यंत्रणेची मांडणी 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग (विद्युत) यांचेमार्फत 
करण्यात यावी. 

११) वातानुकुलित यंत्रणेची दुरुस्ती ब देखभाल सार्वजनिक 
बांधकाम विभागामार्फत करण्यात यावी ब त्यासाठी 
लागणारा खर्च संबंधित विभागाने २८.५ टक्के सेंटेज 
चार्जेससहित सार्वजनिक बांधकाम विभागास (विद्युत) 
उपलब्ध करून द्यावा. 

१२) विभाग प्रमुख यांच्या स्वत:च्या कार्यालयातील 
प्रशासन/लेखाविषयक कार्यभार सांभाळणाऱ्या 
राजपत्रित अधिकाऱ्याला ह्या शक्‍ती पुन: प्रदान करू 
शकतील. 


शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक संकीर्ण-१०२०/२३८/प्र.क्र.७३/वि.प्र.४, दि. १० मार्च, २०२१ चे परिशिष्ट 


खर्चाच्या संकीर्ण बाबी संबंधी प्रदान करण्यात आलेले वित्तीय अधिकार 
शासन निर्णय दि. ९७.०४.२०१५ मधील भाग- पहिला, उपविभाग-चार 


परिशिष्ट-क 


अ. [pone | शक्तीचे वण वेत्तीय अनुक्रमांक व | सध्याचे वित्तीय प्राधिकार प्रस्तावित वित्तीय प्राधिकार कक | 

क्र नियम 

१ | बाह्य तत्वावरील सेवा जसे | अ.क्र. ११ प्रशासनिक । पूर्ण अधिकार | राज्यकर आयुक्‍त । पुर्ण अधिकार खर्च मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून करण्यात यावा. 
वाहनचालक, सुरक्षारक्षक, विभाग खर्च विहित पध्दतीने करावा. 
साफसफाई (शिपाई, शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र.पदनि २०१३/प्रक्र.११/९३/विसु-१, 
कंत्राटी लिपीक) यांचे दि. २.२.२०१३, क्रमांक पदनि २०१३/प्र.क्र.११२/१३/बिसु-१, दि. 
खर्चास मान्यता देणे २.१२.२०१३ व १९.१२.२०१३ मधील तसेच, या आदेशात 


वेळोवेळी केलेल्या सुधारणा/ तरतूदींचे पालन करणे आवश्यक 
राहील. 


. शासनाने मंजूर केलेल्या पदसंख्येच्या मर्यादेत सेवा घ्यावी. 


शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक संकीर्ण-१०२०/२३८/प्र.क्र.७३/वि.प्र.४, दि. १० मार्च, २०२१ चे परिशिष्ट 


परिशिष्ट-ड 


महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिका अंतर्गत परिच्छेदांखाली प्रदान करण्यात आलेले वित्तीय अधिकार 
शासन निर्णय दि. ९७.०४.२०१९५ मधील भाग- पहिला, उपविभाग-पाच 


अ. | वित्तीय शक्तीचे | वित्तीय अनुक्रमांक पध्याचे वित्तीय प्राधिकार प्रस्तावित वित्तीय प्राधिकार a. 
क्र वर्णन व नियम 
१ । स्वतःच्या | am ४, नियम | (९) प्रशासनिक (१) एका वित्तीय (१) राज्यकर (१) एका वित्तीय १) अर्थसंकल्पीय तरतूद उपलब्ध असली पाहीजे. 
दुय्यम १३४ विभाग वर्षासाठी रु ४.०० लक्ष | आयुक्त वर्षासाठी रु ४.०० लक्ष सुधारीत अंदाजात वाढीव तरतूद गृहीत धरता येणार 
कार्यालयाच्या मर्यादेपर्यंत मर्यादेपर्यंत नाही आणि मागता येणार नाही. 
ताब्यात असलेल्या (२) विभाग प्रमुख | (२) ब (३) एका वित्तीय | (२) विशेष (२) व (३) एका २) स्तंभ ५ मध्ये दर्शविलेली एकूण रक्‍कम विभागाच्या 
भाड्याने घेतलेल्या वर्षासाठी एकूण रक्‍कम | राज्यकर आयुक्‍त, | वित्तीय वर्षासाठी एकूण किंवा त्यांच्या दुय्यम विभागाच्या / कार्यालयाच्या 
किंबा अधिगृहीत wee ee Earns Pal अपर राज्यकर रक्कम रु २.०० लक्ष ताब्यात असलेल्या सर्व इमारतीच्या बाबतीत आहे. 
केलेल्या मर्यादेपर्यंत विन च्या मर्यादेपर्यंत ३) खर्च आवर्ती स्वरुपाचा नसावा. 
शासनाने विभाग 
कार्यालयीन प्रमुख म्हणून ४) घरमालकाने स्वत: खर्च करण्यास नकार दिला 
इमारतींची दुरुस्ती घोषित केलेले असेल अथवा घरमालकास विभागाकडून देण्यात 
आणि अधिकारी येणाऱ्या १ वर्षाच्या भाडे THAT खर्चाची रक्‍कम 
फेरबदलांसाठी (३) प्रादेशिव (३) राज्यकर अधिक असेल तरच हा खर्च करण्यात यावा आणि 
घरमालकांकडून कार्यालय प्रमुख सहआयुक्त जेव्हा इमारतीचा ताबा सोडण्यात येईल त्यावेळी 
खर्च बसूल होणे शासनाला इमारतीस जोडलेली कोणतीही संच 
शक्‍य नसेल तर मांडणी किंबा सामान काढून घेण्याचा हक्क राहील. 
अशा खर्चास ५) खर्च करण्यात येणाऱ्या ईमारतीमध्ये कार्यालय खर्च 
मंजुरी देणे. केलेल्या तारखेपासून पुढील किमान ३ वर्षे इतके 
काळासाठी राहील याची दक्षता घेण्यात यावी. 


अ. | वित्तीय sree वेत्तीय अनुक्रमांक सध्याचे वित्तीय प्राधिकार प्रस्तावित वित्तीय प्राधिकार 
क्र वर्णन व नियम 
२ | जडवस्तू संग्रहातून | अ.क्र. ८, नियम | (९) प्रशासनिक (९१) पुस्तको किमत रु । (९) राज्यकर (९) पुस्तकी किंमत रु 
निरुपयोगी/ ४३२ विभाग २.०० लक्षच्या मर्यादेपर्यंत | आयुक्‍त २.०० लक्ष मर्यादेपर्यंत 
कालबाह्य झालेल्या (२) विभाग प्रमुख | (२) व (३) पुस्तव (२) विशेष (२) व (३) पुस्तव 
/ गरजेपेक्षा अधिक किंमत राज्यकर आयुक्‍त, | किंमत 
अशा वस्तुंची रु ८०,०००/- च्या अपर राज्यकर रु ८०,०००/- च्या 
विक्री किंवा मर्यादेपर्यंत आयुक्‍त व मर्यादेपर्यंत 
अन्यप्रकारे त्या शासनाने विभाग 
निकालात काढणे. प्रमुख म्हणून 
घोषित केलेले 
अधिकारी 
(३) प्रादेशिव (३) राज्यकर 
कार्यालय प्रमुख सहआयुक्‍त 
(४) कार्यालय (४) पुस्तको किंमत (४) राज्यकर (४) पुस्तको किंमत 
प्रमुख रु ४०,०००/- च्या उपआयुक्त रु ४०,०००/- च्या 
मर्यादेपर्यंत मर्यादेपर्यंत 


